वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग- दुसरा - 
मुंबईसह राज्य पोलीस दलातील श्वान पथके तसेच बॉम्ब 
शोधक व नाशक पथकातील श्वानांचे खाद्य, विमा खर्च व 
अनुषंगिक खर्च भागविण्याकरिता गृह विभाग शासन 
निर्णय दि. २७/०९/२०१३ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेली wart रु. १.०० लक्ष/ प्रतिवर्ष ही वित्तीय 
मर्यादा वाढवून WIAA रु.२.०० लक्ष/प्रतिवर्ष इतकी 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआयएस २०२३/प्र.क्र. ८५/ अर्थ-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०५ एप्रिळ, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमआयएस/२४१३/प्र.क्र. १५८/२०१३/ अर्थसं-१, 
दि.२७/०९/२०१३ 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. पोमंस/३२/वित्तीय मर्यादा 
वाढ/६६/२०१७, दिनांक ०४/०३/२०२४ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यातील शहरात वारंवार होणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या भेटी, त्यांचा ताफा, राहण्याचे / 
कार्यक्रमाचे ठिकाण, विधानभवन इत्यादी महत्त्वाच्या ठिकाणी श्वानांमारफत घातपातविरोधी तपासणी करावी लागते. 
तसेच सद्यपरिस्थितीत राज्यात अतिरेकी व घातपाती कारवाईत अत्याधुनिक शास्त्रे व स्फोटके यांचा वापर वाढत आहे. 
सदर शास्त्रे व स्फोटके यांच्या शोधकामासाठी विशेष श्वानांची आवश्‍यकता आहे. राज्य पोलीस दलातील श्वान पथके 
तसेच बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील श्वानांचे खाद्य,विमाखर्च औषधोपचार व अनुषंगिक खर्चाची शासन निर्णय, गृह 
विभाग क्र. एमआयएस/२४१३/प्र.क्र. १५८/२०१३/ अर्थसं-१, दि.२७/०९/२०१३ अन्वये विभाग प्रमुख यांना प्रतिश्वान 
प्रतिवर्षी रु. १ लक्ष इतकी वित्तीय मर्यादा निश्चित केलेली आहे. परंतु, सद्यस्थितीत वाढत्या महागाईमुळे विभाग प्रमुख 
यांना प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार अपूरे पडत आहेत. या बाबी विचारात घेऊन राज्य पोलीस दलातील 
श्वान पथके तसेच बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील श्वानांचे खाद्य, विमा खर्च, औषधोपचार व इतर अनुषंगिक खर्च 
याकरिता विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्रतिश्वान प्रतिवर्षी रु. १ लक्ष वरून रु. २ लक्ष इतकी वित्तीय 
अधिकारामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मुंबईसह राज्य पोलीस दलातील श्वान पथके तसेच बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील श्वानांचे खाद्य, विमा 
खर्च व अनुषंगिक खर्च भागविण्याकरिता प्रतिश्वान रु. १.०० लक्ष/ प्रतिवर्ष ही वित्तीय मर्यादा वाढवून प्रतिश्चान रु. 
२.०० लक्ष/प्रतिवर्ष इतकी करण्यास खालीलप्रमाणे शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०२३/प्र.क्र. ८५/ अर्थ-१ 


पथकातील श्वानांचे खाद्य, 
विमा खर्च, औषधोपचार व 
इतर अनुषंगिक खर्च 


(गृह विभाग, शासन निर्णय 
दि. २७/०९/२०१३ मधील 
अ.क्र. 2 


अ.क्र. वित्तीय शक्तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर । प्रदान करण्यात अटी 
करण्यास सक्षम येत असलेले 
असलेले वित्तीय 
प्रचलित/प्रस्तावित अधिकार 
प्राधिकारी 
. मुंबईसह राज्य पोळीस | विभाग प्रमुख रु.२लक्ष ।१ उद्योग, उर्जा व कामगार 
दलातील श्वान पथके तसेच विभाग शासन निर्णय क्र. 
बॉम्ब शोधक व ARH भाखंस/२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 


॥/उद्योग-४, दि.०१/१२/२०१६ 
अन्वये विहित केल्यानुसार 
खरेदी करण्यात यावी. 

2) खरेदीसंदर्भात अस्तित्वात 
असलेले सर्व संबंधित प्रचलित 
नियम व कार्यपध्दती अनुसरणे 
बंधनकारक. 

3) अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
असली पाहिजे. 


प्रस्तुत प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार अर्थसंकल्पिय अनुदानाच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहतील. 
तसेच विहीत केलल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास अथवा विहीत अटींपैकी एखादी अट पूर्ण होत 
नसेल तर अशा प्रस्तावास वित्त विभागाची मंजूरी आवश्‍यक राहील. 


हे आदेडा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. १५/२०२४/व्यय-७, दिनांक ०६/०१/२०२४ च्या अनौपचारिक 
संदर्भान्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०५१८१४०४२२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


Digitally signed by MANOJ DATTATRAY JADHAV 
MAN OJ D ATT. ] A T RAY OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


2.5.4,20=a83fc829949e9b1a022b031436c946028b48d5 1f5a1 bf36ca3ce4fe 
hi 


JADHAV 


\Code=400032, st=Mahi 


serial INumber=2766AFDA86350272237DCF9A191545970F7F12E66D0605C 


664CA2BFOF3001DCO, cn=MANOJ 
Date: 2024.04.05 18:26:18 +05'30' 


DATTATRAY JADHAV 


(मनोज द. जाधव) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


HOME DEPARTMENT, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०२३/प्र.क्र. ८५/ अर्थ-१ 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लखा व अनुज्ञेयता) १/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सहसंचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
वित्त विभाग (अर्थ-११/व्यय-७/व्यय-८/विनियम), मंत्रालय, नुव 
गृह विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


